सैनिकी सेवापूर्व शिक्षण संस्था (मुलींची),नाशिक संस्थेच्या 
वित्तविषयक बाबींसाठी नियंत्रक अधिकारी आणि आहरण 
व संवितरण अधिकारी घोषित करण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : एसपीआय-२०२३/प्र.क्र.१७५/२८ (मासैक) 
मंत्रालय मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई-३२. 
दिनांक: ०६ फेब्रुवारी, २०२४ 


संदर्भ: सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय क्रमांक:एसपीआय-२०२१/प्र.क्र.२९०/२८ दि.१०/१/२०२३ 
प्रस्तावना:- 

सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय दि. १०/१/२०२३ अन्वये, राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनी (NDA) 
मध्ये राज्यातील मुलींचे प्रतिनिधित्व वाढावे यासाठी नाशिक येथे मुलींसाठी सैनिकी सेवापूर्व शिक्षण संस्था 
स्थापन करण्यात आली आहे. सदर संस्थेसाठी साप्रवि शासन निर्णय क्रमांक - एसपीआय- 
२०२३/प्र.क्र.१७५/२८(मासैक), दि. ०५ फेब्रुवारी, २०२४ अन्वये ळेखाशीर्ष व संगणक सांकेतांक क्रमांक 
देण्यात आला आहे. तदनुषंगाने मुलींची सैनिकी सेवापूर्व शिक्षण संस्था,नाशिक या संस्थेसाठी नियंत्रक 
अधिकारी आणि आहरण व संवितरण अधिकारी घोषित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 

मुलींसाठी सैनिकी सेवापूर्व शिक्षण संस्था, नाशिक ही संस्था छत्रपती संभाजीनगर येथील मुलांच्या 
सैनिकी सेवापूर्व शिक्षण संस्थेची शाखा असून छत्रपती संभाजीनगर येथील मुलांच्या सैनिकी सेवापूर्व शिक्षण 
संस्थेच्या संचालकांचे सदर संस्थेवर नियंत्रण आहे. तदनुषंगाने मुलींसाठी सैनिकी सेवापूर्व शिक्षण संस्था, 
नाशिक या संस्थेसाठी मंजुर “मागणी क्र. ए-५,२२३५-सामाजिक सुरक्षा आणि कल्याण,६०-इतर सामाजिक 
सुरक्षा आणि कल्याण कार्यक्रम,२००-इतर कार्यक्रम,(००)(१४),अनिवार्य (२२३५०५४२)” या लेखाशीर्षासह 
त्याखालील सर्व उद्दीष्टांबाबत संचालक, सैनिकी सेवापूर्व शिक्षण संस्था छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद) 
यांना नियंत्रक अधिकारी आणि आहरण व संवितरण अधिकारी घोषित करण्यात येत आहे. 


२. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्रमांक २०२४०२०६१६५०४७८७०७ असा आहे. हा आदेश डीजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. 


Digitally signed by URMILA POPAT SAWANT 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=GENERAL 
ADMINISTRATION DEPARTMENT, 


2.5.4.20=532e1c167ebaaff43f581 1aa7e45b8f790eb47c4f4cdfS5bad586d61 


999012, postalCode=400032, st=M 
SAWA NT serialNumber=C586C9348CA72192AB033313815E031BC4374F8A3A8575 
A392F3FE875E8661EC, cn=URMILA POPAT SAWANT 
Date: 2024.02.06 16:50:58 +05'30" 
( उर्मिला सावंत ) 
अवर सचिव माहाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१. महालेखापाल (लेखापरिक्षण) (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 


शासन निर्णय क्रमांकः एसपीआय-२०२३/प्र.क्र.१७५/२८ (ARH) 


२. प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी)-१ महाराष्ट्र. 

३. संचालक, सैनिकी सेवापूर्व शिक्षण संस्था, छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद), नाशिक. 
४. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

५. निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

६. कार्यासन अधिकारी, वित्त विभाग, व्यय-४, अर्थ-१४, मंत्रालय, मुंबई. 

७. निवडनस्ती, साप्रवि कार्यासन-२८ (मासैक) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


